इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य इतर 
मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या 
आस्थापनेवारी नियमित अधिकारी / कर्मचारी 
यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
दि.१ जुलै, २०२१ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : इमाव-२०१९/प्र.क्र.१०३/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ५ एप्रिल, २०२२ 


वाचा: १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, 
दि.१ जानेवारी, २०१९ 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : निवेसु-२०१८/प्र.क्र.७७/सेवा-४, 
दि.१ जानेवारी, २०१९ 

३) वित्तविभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : वेपुर- २०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 
दि.३० जानेवारी, २०१९ 


४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : वेपुर- २०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, 
दि.२० फेब्रुवारी, २०१९ 


५) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
इमाव १०९६/प्र.क्र.३१५/विघयो-२, दि.३० मार्च, १९९९ 


६) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २००१/प्र.क्र.१९४/विघयो-२, दि.२१ मार्च, 2003 


७ वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : शासाउ २०१९/प्र.क्र.१३/सा.उ., 
दि.४ ऑगस्ट, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात 
घेऊन राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरिता 
श्री.के.पी.बक्षी, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा 
समिती, २०१७ ची स्थापना करण्यात आली होती. सदर समितीच्या शिफारशी शासनाने 
काही फेरफारासह स्वीकृत करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
घेतला आहे. 
२. राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०१९/प्र.क्र.१०३/महामंडळे 


येथील दि.४/८/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेले निकष जे सार्वजनिक 
उपक्रम पूर्ण करतील, अशाच उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू 
करण्याबाबतचे प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तपासून, वित्त विभागाच्या 
सहमतीसाठी सादर करावेत, असा निर्णय घेतला आहे. सदर झासन निर्णयान्वये निश्चित 
केलेल्या निकषांची पूर्तता होत असल्याने, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील नियमित अधिकारी /कर्मचारी यांना सातव्या वेतन 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित 
वेतनश्रेणी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.३०/०१/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दि.१/१/२०१६ पासून मंजूर केली आहे. राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांमधील 
कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू 
करण्यासंदर्भात वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ७ येथील दि.०४/०८/२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयामधील तरतूदी तसेच संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दि.३०/०१/२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या 
आस्थापनेवरील नियमित अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार दि.०१/०७/२०२१ पासून सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

१) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाने वित्त विभाग/ 
शासनाकडून ७ व्या वेतन आयोगासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भाधीन 
क्र. 3 येथे नमूद दि.३० जानेवारी, २०१९ व संदर्भाधीन क्र.४ येथे नमूद दि.२० 
फेब्रुवारी, २०१९ आणि वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या शासन निर्णय / 
परिपत्रकातील अटी व शुर्तींचा मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून अवलंब करावा व त्याप्रमाणे 
सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करावी. 

२) सुधारीत वेतनश्रेणीचा लाभ देताना शासनामधीळ समकक्ष पदांना लागू करण्यात 
आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा महामंडळातील अधिकारी /कर्मचारी यांना मिळणारा लाभ 
जास्त असू नये. सुधारित वेतनश्रेण्या त्या मर्यादेत लागू असाव्यात. 

३) संदर्भाधीन क्र.५ व ६ येथे नमूद दि.३०/०३/१९९९ व दि.२१/०३/२००३ रोजीच्या 
शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 
महामंडळाची मंजूर पदसंख्या १४४ असून सद्य:स्थितीत ५५ पदे कार्यरत असल्याचे 
स्पष्ट केले आहे. सबब सद्य:स्थितीत मंजूर असलेल्या संवर्गातील अधिकारी / 
कर्मचारी यांनाच सुधारीत वेतनश्रेणीचा Gy अनुज्ञेय असेल. नवीन संवर्ग पदे 
निर्माण केल्यास सदर लाभ अनुज्ञेय करतेवेळी शासनाची पूर्वमंजूरी घेणे आवश्‍यक 
राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०१९/प्र.क्र.१०३/महामंडळे 


४) प्रस्तावात नमूद केलेल्या पदांमध्ये कोणताही बदल करावयाचा असल्यास अथवा 
कोणत्याही पदाची श्रेणीवाढ/ अवनत करावयाची झाल्यास तसेच महामंडळातील 
रिक्‍त असलेली / झालेली पदे भरणे /नवीन पदे निर्माण करणे याबाबतची 
कार्यवाही प्रथमत: संचालक मंडळ व शासनाच्या मान्यतेने करणे बंधनकारक 
असेल. 

५) महामंडळाने यापुढे देखील प्रत्येक वर्षाचे वार्षिक लेखे विहित वेळेत पूर्ण करुन ते 
उचित कालमर्यादेत विधानमंडळासमोर सादर करावेत. 

६) दि.१ जुले, २०२१ ते सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करेपर्यंतच्या 
कालावधीतील थकबाकी एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने अदा करणे याबाबतचा 
निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे महामंडळास राहील. तथापि, यामुळे व सुधारित 
वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे महामंडळावरील आर्थिक भारात मोठ्या प्रमाणात वाढ 
होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित महामंडळ यांची राहील. 

७) सुधारित वेतन संरचनेस नियमाप्रमाणे अनुज्ञेय ठरणारे भत्ते व तद्नुषंगीक लाभ देय 
राहतील. 

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग , शासन निर्णय क्र. शासाउ २०१९/ प्र.क्र.१३/ 
सा.उ., दि.०४/०८/२०२१ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८/सा.उ., 
दि. १०/०३/२०२२ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०४०६१४४७०८२४३४ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by NANNDKUMAR VERMA 
Date: 2022.04.06 14:47:46 +05'30' 
(नंद कुमार) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 

१) अपर मुख्य सचिव (इ.मा.ब.क.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 32. 

२) सह सचिव (महामंडळे), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 
महामंडळ, मुंबई. 

8) निवडनस्ती (महामंडळे) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र.इमाव २०१९/प्र.क्र.१०३/महामंडळे, दि. ०५ एप्रिल, २०२२ चे 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०१९/प्र.क्र.१०३/महामंडळे 


“ परिशिष्ट-अ” 


अ. पदनाम मंजूर भरले | सहाव्या वेतन आयागानुसार विद्यमान वेतन संरचना व सातव्या वेतन 
क्र पदसंख्या । ली पदे असल्यास, विशेष वेतन आयोगानुसार 
वेतन बॅन्ड क्र. वेतन बॅन्ड ग्रेड सुधारित वेतन 
वेतन मॅट्रीक्समधील 
वेतनस्तर 
१ । व्यवस्थापकीय संचालक १ पीबी-३ १५६००-३९१०० ७६०० | झासन नियुक्‍त 
(शासन नियुक्‍त पद) अधिकारी असल्याने 
त्यांना ७ व्या वेतन 
ढु आयोग लागू 
करण्यात आला 
आहे. 
5-२५ : ७८८००- 
२०९२०० 
२ | महाव्यवस्थापक : S| पीबी-३ १५६००-३९१०० ६६०० | S-23 : ६७७००- 
२०८७०० 
३ | उपमहाव्यवस्थापक १ पीबी-३ १५६००-३९१०० ६६०० | S-23 : ६७७००- 
र २०८७०० 
४ | मुख्य वित्तीय अधिकारी : ee पीबी-२ ९३००-३४८०० ५४०० | 85-२० : ५६१०० - 
(शासन नियुक्‍त पद) १७७५०० 
५ | मा.अध्यक्षांचे खाजगी १ पीबी-२ ९३००-३४८०० ४६०० | 89-१६ : ४४९००- 
सचिव : १४२४०० 
६ री २ पीबी-२ ९३००-३४८०० ४४०० | 5-१५ :४१८००- 
सहाय्यक महाव्यवस्थापक १३२३०० 
9 २२ पीबी-२ ९३००-३४८०० ४४०० | 5-१५ : ४१८००- 
जिल्हा व्यवस्थापक य १३२३०० 
८ | मा.अध्यक्षांचे स्वीय ; ia पीबी-२ ९३००-३४८०० ४४०० | 5-१५ : ४१८००- 
सहाय्यक १३२३०० 
९ २ पीबी-२ ९३००-३४८०० ४४०० | 8-१५ : ४१८००- 
उच्चश्रेणी लघुलेखक : 932300 
Go aa पीबी-१ ५२००-२०२०० २४०० 5-०८ :२५५००- 
लघुटंकलेखक धर ८११०० 
११ 93 पीबी-१ ५२००-२०२०० Woo | 53-०८ : २५५००- 
लेखापाल = ८११०० 
१२ र १२ पीबी-१ ५२००-२०२०० Woo | 53-०८ : २५५००- 
वसुली निरिक्षक ग्र ८११०० 
१३ | पीबी-१ ५२००-२०२०० १९०० | 85-०६ : १९९००- 
लिपिक ; ६३२०० 
१४ १ पीबी-१ ५२००-२०२०० १२९०० | 5-०६ : १९९००- 
वाहनचालक : ६३२०० 
१५ १ १एस ४४००-७४४० १३०० | S-09 : १५०००- 
शिपाई ग ४७६०० 
एकूण | १४४ | ५६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


